अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांचे तंतोतंत वजन व 
उंचीच्या नोंदी घेण्याकरिता १) Infantometer 2) 
Stadiometer 3) Digital Weighing Scales 
(infant) ४) Digital Weighing Scales (mother & 
chid) या ग्रोथ मॉनिटरींग डिव्हॉईसेस प्रत्येक 
अंगणवाडी केंद्रास उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ आक्टोबर २०१८ 


वाचा :- 

१) महिला व बाल विकास विभाग पत्र क्र. एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६, 
दिनांक १४ जून २०१८ 

२) महिलाव बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 
दि.११ जुले २०१८ 

३) आयुक्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/पोषण अभियान/ 
२३६९/२०१८,दिनांक २६/६/ २०१८ 

४) राज्यस्तरीय खरेदी समितीची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८रोजी दुपारी १.०० वाजता 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना. 


केंद्र शासनाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने अंमलात आणलेला (858॥॥२>) कार्यक्रमाची पोषण 
अभियान (९॥॥॥)मध्ये अंतर्भाव करुन सदर कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे.त्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 
२. केंद्र शासनाकडुन पोषण अभियानची देशातील सर्व राज्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी 
करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील ३० 
जिल्हयांचा पोषण अभियानमध्ये समावेश करण्यात आलेला असून त्या अंतर्गत ४४४ प्रकल्पांच्या अधिनस्त 
असलेल्या ८५४५२ एवढया अंगणवाडी केंद्राचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
३. पोषण अभियान अंतर्गत पोषण दर्जा सुधारण्यासाठी व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काही 
उद्दिष्ट ठरविण्यात आळेली आहेत. सदर उदिष्टे साध्य करण्याकरिता Information Computers 
Technology Enabled Real Time Monitoring of Schemes (ICT-RTM) उपक्रमांचे आयोजन करण्यात 
येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ३० जिल्हयांतील ८५४५२ अंगणवाडी केंद्राना वाढ / विकास 
निरीक्षण साधने (Growth Monitoring Devices) :- अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांचे तंतोतंत वजन व 
उंचीच्या नोंदी घेण्याकरिता १) Infantometer 2) Stadiometer 3) Digital Weighing Scales (infant) ४) 
Digital Weighing Scales (mother & child) या ग्रोथ मॉनिटरींग डिव्हॉईसेस प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रास 
खालीलप्रमाणे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
जिल्हयांची अंगणवाडी | खरेदी करावयाचे Growth Monitoring Devices ची संख्या 


संख्या केंद्राची Infanto- | Stadio- | Digital Weighing | Digital Weighing Scales 
Sed meter meter Scales (infant) (mother & child) 


30 जिल्हे ८५४५२ | ८५४५२ | ८५४५२ ८५४५२ ८५४५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 


१) फेज--१ मध्ये पोषण अभियानात सन २०१७-१८ या वर्षात महाराष्ट्र राज्यातील खालील २३ 
जिल्हयाची, प्रकल्पांची व अंगणवाडी केंद्राची निवड करण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र | जिल्हयाचे प्रकल्पांची | be शासनाकडील | माहे जुले २०१७ च्या मासिक 
नांव संख्या अंगणवाडी केंद्राची | प्रगती अहवालानुसार 
संख्या अंगणवाडी केंद्राची सुधारीत 
संख्या 
मंजुर अंगणवाडी संख्या 
a | अहमदनगर 23 ५३५४ ५७४७ 
२ अमरावती १७ ३३१२ ३१९९ 
5 बीड १५ 3028 3332 
४ बुलढाणा १५ ३३०८ २९७९ 
ष्‌ चंद्रपुर १७ २५९६ २९४३ 
६ Joo kaa fl २२८२ २२८६ 
७ गडचिरोली 93 २६२६ २३७८ 
गोंदिया | १८१९ १९३० 
हिंगोली ७ ९७५ ११९० 
१० | जळगांव २१ ३०५४ ३९४० 
faa | जालना १३ ३७०० २१९७ 
१२ मुंबई शहर षु ९२५ 
१३ | मुंबई उपनगर 2 a ४२०५ 
१४ नागपूर १९ ३५५५ ३४०६ 
१५ नांदेड १९ ४११८ ४१६० 
१६ नंदुरबार १२ २३९२ २४३७ 
१७ नाशिक २९ ५९०९ ५७४७ 
१८ | उस्मानाबाद |. Saar = fl २०२४ २०५६ 
१९ परभणी १२ १६५२ १८५३ 
२० सांगली १४ ३१०९ ३१०५ 
२१ वर्धा | अनेन || १५६८ १६२४ 
२२ वाशिम ७ ११७० ११७४ 
23 यवतमाळ १७ २८६५ ३०२२ 
एकुण फेज-| ३४५ ६४५९२ ६५८६२ 


फेज-२ मध्ये पोषण अभियानात सन २०१८-१९ या वर्षात खालील प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ७ 
जिल्हयातील प्रकल्प व अंगणवाडी केंद्राचा समावेश करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नांव प्रकल्पांची केद्र शासनाकडील | माहे जानेवारी-२०१८ च्या मासिक 
संख्या अंगणवाडी केंद्राची | प्रगती अहवालानुसार अंगणवाडी 
संख्या केंद्राची सुधारीत मंजुर अंगणवाडी 
व मिनी अं. संख्या 
a अकोला शिंगे, el १६१४ १६१६ 
२ औरंगाबाद १७ ५०८५ ३८२० 
3 भंडारा ८ १०७३ १४१८ 
४ लातूर १४ २५६३ २५८४ 
षु पालघर १३ NA. ३१८३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 


६ रायगड १७ 3203 3208 
ठाणे २० 2338 ३६९५ 
एकुण फेज-॥ ९९ १५९४७ १९५९० 
३० । एकुणांत hog 
pe ८० ८५४५२ 
फेज-] ५३९ ५४५ 
ठ. Information Computers Technology Enabled Real Time Monitoring of Schemes (ICT- 


RTM) उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी 30 जिल्हयांतील ८५४५२ अंगणवाडी केंद्रासाठी उपरोक्‍त साहित्याचा 
पुरवठा करण्यासाठी तातडीने GEM पोर्टलवर ई निविदा प्रक्रिया विहित कार्यपघ्दतीचा वापर करुन (_१ निविदा 
धारकाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय खरेदी समितीसमोर सादर करण्यासाठी सादर करण्याबाबत दिनांक १४ जून 
२०१८ च्या अ.शा.पत्रानुसार आयुक्‍त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार 
GEM पोर्टलवर ई निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन Lo निविदा धारकाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आयुक्‍्त,ए.बा.वि. 
सेवायोजना,नवी मुंबई यांनी सादर केलेला होता. 
५. आयुक्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांनी सादर केलेला उपरोक्त Lo निविदा धारकाचा प्रस्ताव 
विभागासाठी गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय खरेदी समितीसमोर दिनांक ४/८/२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत 
ठेवण्यात आला होता. खरेदी समितीने उपरोक्त नमुद Lo निविदा धारकाकडून साहित्य खरेदी करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे.त्यानुसार उपरोक्त निविदाधारकाकडून साहित्य खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांचे तंतोतंत वजन व उंचीच्या नोंदी घेण्याकरिता १) Infantometer 2) 
Stadiometer ३) Digital Weighing Scales (infant) ४) Digital Weighing Scales (mother & child) या ग्रोथ 
मॉनिटरींग डिव्हॉईसेस आयुक्‍्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार खालील 
निविदाधारकाकडून रुपये ३४१०.८३ लाख इतक्या LIHAT खरेदी करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 


अ. LI fafacd ata । प्रति नग किंमत खरेदी  । एकूण खरेदीची किंमत 
क्रं निविदाधारकाचे (सर्व करासहित) | करावयाची (रुपये) 
alls. (रुपये) नग संख्या 
1 HARDIK  MEDI- | mechanical रु.826/- 71242 रु.5,88,45,892/- 
TECH Weighing = Scales 
(infant) 
(नवजात लहान 
बालकांच वजन काटा) 
2 RAMON Infantometer ore रु.1003/- 76083 रु.7,63,11,249/- 
Seer (नवजात बालकांची 
ऊंची मोजणे) 
3 RAMON 3७ कीत = रु.1174/- 74337 रु.8,72,71,638/- 
SURGICAL (लहान बालकांची ऊंची 
COMPANY 
मोजणे) 
4 NITIRAJ Digital Weighing रु.1488/- 79741 रु.11,86,54,608/- 
ENGINEERS Scales 
LIMITED (mother & child) 
(माता आणि लहान 
बालकांच डिजिटल 
वजन काटा) 
एकृण 34,10,83,387 


२. पोषण अभियान योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिऱ्याचे निधीचे प्रमाण ८०:२० असे आहे. या योजनेसाठी केंद्र 
लेखाशिर्ष २२३६ २०८४ व राज्य लेखाशिर्ष २२३६ २०९३ या खाली सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात 
येणा-या निधी मधुन सदर खर्च भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 


साहित्य खरेदी संदर्भातील अटी व are खालीलप्रमाणे राहतील. 


१) सदर खरेदी करतांना GEM PORTAL निविदेतील अटी व शार्तीचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. तसेच 
GEM PORTAL निविदेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे Specification प्रमाणे) पुरवठा केला जाईल याची दक्षता 
MYA, Vara बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 

२) खरेदी करण्यात येणा-या साहित्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करुन त्यांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता असल्यास 
त्यांचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. 

३) सदरचा निधी शासनाच्या विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येईल . 

४) पुरवठादाराने वरीलप्रमाणे वरील वस्तुंचा पुरवठा प्रकल्पस्तरापर्यंत करावा. पुरवठाधारकाकडून साहित्य 
विहित कालावधीत संबंधितांना प्राप्त होण्यासाठी पुरवठा करण्याचा अंतिम दिनांक पुरवठाधारकास 
बंधनकारक करण्यात यावा. 

५) वरील वस्तूंचा पुरवठा उपलब्ध तरतूदीतून विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. पुरवठादाराने 
मागणीप्रमाणे विहित प्रमाणात, विहित केलेल्या गुणवत्तेनुसार वरील वस्तूंचा प्रकल्प स्तरापर्यंत पुरवठा केला 
आहे. याबाबतची खात्री करण्यात यावी. तसेच सदर पुरवठा केलेल्या बाबीवर आयसीडीएस अंतर्गत 
वापरासाठी / झ्ञासनामार्फत पुरवठा असा शिक्का मारलेला किंवा लेबळ लावलेला असावा. वरील वस्तूंचे 
वाटप / पुरवठा व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास व लेखा आक्षेप उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांची राहील. 

६) हया योजनेचा लाभ अंगणवाडी केंद्राना होईल बाबत उचित मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी द्याव्यात. 

७ सदर आदेशानुसार प्रत्यक्षात पुरवठा झालेला आहे, याची खात्री झाल्यावरच देयक अदा करण्यात यावे. 
यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई हे जबाबदार राहतील. 

८) उद्योग उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी धोरणातील 
तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

९) निविदा धारकानी निविदा भरताना साहित्यांचा जो नुमना आयुक्‍ताळलयास सादर केलेला आहे त्याच 
साहित्याचा पुरवठा पुरवठा धारकाकडून करण्यात आलेला आहे याची शहानिशा करुन घेण्यात यावी. 

qo) पुरवठा करण्यात येणा-या वरील ४ साहित्यापैकी किमान १०% साहित्याची आयुक्‍ताळयस्तरावर तपासणी 
करुन प्रमाणित केल्यानंतरच त्याचा अंगणवाडी स्तरावर पुरवठा करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०६/व्यय -६ 
दिनांक ११/०९/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३११६०७०६१९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१ ॥॥ पप्या, 
Ramchandra Gujar एवा 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
३) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
५) प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
६) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
७) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 


८) सर्व जिल्हाधिकारी 

९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

qo) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

११) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, ( जि.प), 

१२) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / आदिवासी / नागरी) प्रकल्प 

१३) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई /नागपूर 

१४) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BS प्रणाळीवर निधी आयुक्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई 
यांना वितरीत करावा. 

१९) वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) संबधित पुरवठा धारक ,आयुक्‍्तालयामार्फत 

29) निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


wae प क त्रा > >“ : eC a 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


